प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ 

अंतर्गत जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३. 


संदर्भ - १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 


प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 


२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


दिनांक ०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय : पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांसाठी रुपये २०२८५.१३ लक्ष 
एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रुपये ४०५६.९३ लक्ष (अक्षरी चाळीस कोटी छपन्न लक्ष त्र्यानव हजार फक्त) एवढा निधी सन २०२२-२३ मध्ये 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास झासन याव्दारे मान्यता देत आहे. (रुपये लक्षात) 


अ.क्र कामे या 
अंदाजित | आदेशान्वये 
रक्‍कम वितरीत 
रक्‍कम 
a oa) 2 3 | 8 
कोकण विभाग 
१) मुंबई हहर मुंबई हहर येथील विकास कामे 
i कुलाबा मतदार संघातील - मंत्रालय ते कप्तान 
Wor! पेठे मार्ग न्येथील पर्यटकांकरिता वॉकिंग ५००.०० १००.०० 
प्लाझा बनविणे 
२) मुंबई हहर  । मुंबई शहर येथील विकास कामे 
4 बड VCS ,बांद्रा (पश्चिम) येथे किल्याजवळ विकास 
400,00 20,00 
कामे व सुशोभिकरण करणे 
२ बँड स्टॅंड, बांद्रा (पश्चिमी येथे विकास कामे व 
400,00 २०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
३ कार्टर रोड, बांद्रा (पश्चिम) येथे बरिस्ता कॅफेच्या 
400,00 २०.०० 
जवळ विकास कामे व सुशोभिकरण करणे 
४ कार्टर रोड, बांद्रा (पश्चिम) येथे जोगर्स पाक लगत 
400,00 २०.०० 
परिसर विकास कामे व सुशोभिकरण करणे 
षु वांद्रे रेक्लेमेशान, बांद्रा (पश्चिम) येथे विकास कामे व 
400,00 २०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
एकूण 400,00 400,00 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


3) मुंबई हहर | मुंबई शहरातील विकास कामे 
शिका धारावी एन शिवराज मैदानाचे नुतनीकरण व 
२८.०० 
सुशोभिकरण करणे 
२ धारावीवाडी शिवराज मैदानाचे नुतनीकरण व 
२२.०० 
सुशोभिकरण करणे 
३ धारावीमेन रोड येथे शौचालयाचे नुतनीकरण गागा 
करणे / कॉक्रिटीकरण करणे ग 
४ धारावी कुंभार वाडा येथे गटारे व पायवाटा बांधणे / 
२०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
4 धारावीचमडा बाजार परिसरात गटारे व पायवाटा 
: १५.०० ४०.०० 
बांधणे / सुशोभिकरणक करणे 
६ धारावीशाहु नगर परिसरात सुशोभिकरण करणे व 
२०.०० 
दिशादर्शक फलक लावणे 
७ धारावी संग्राम नगर येथे शौचालयाचे / नुतनीकरण ना 
करणे / कॉक्रिटीकरण करणे त 
८ धारावी, पुठ्ठा कंम्पाउड येथे शौचालयाचे पण 
नुतनीकरण करणे /कॉक्रिटीकरण करणे शी 
९ धारावी, प्रेम नगर, गल्ली क्र. २,३ व४ येथे गटारे क्ल 
पायवाटा बांधणे /कॉक्रिटीकरण करणे ‘ 
एकुण 200,00 80,00 
४)मुंबई उपनगर । मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विकास कामे 
9 श्रीकृष्ण मंदिर जोगेश्वरी येथे सुशोभिकरण २०.०० 
२ सरस्वती बाग, रेल्वे कॉलनी, जोगेश्वरी येथे 56166 
सुशोभिकरण करणे 
३ संतोषी माता रहिवाशी संघ, जोगेश्वरी येथे 3656 
सुशोभिकरण करणे ; २०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
8 गोकुळधाम गोरेगाव येथे सुशोभिकरण करणे २०.०० 
4 अमृतवन, गोरेगाव येथे सुशोभिकरण करणे २०.०० 
एकूण 900,00 20,00 
4) ठाणे मौजे कांबा येथे शासकीय जागेवर असलेल्या 
५००.०० 900,00 
तलावाचे सुशोभिकरण करणे ता कल्याण जि ठाणे 
६) ठाणे ठाणे जिल्ह्यातील विकास कामे 
i 4 मौजे शिरोशी येथे सुशोभिकरण करणे ता मुरबाड १०.०० २६.०० 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


मौजे डोंगरन्हावे सिध्दगड रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक 


१०.०० 
बसविणे, ता. मुरबाड 
३ मौजे कौचरे येथे सुशोभिकरण करणे, ता. मुरबाड १०.०० 
४ मौजे चासोळे येथे सुशोभिकरण करणे, ता. मुरबाड १०.०० 
4 मौजे माळ येथे सुशोभिकरण करणे, ता. मुरबाड १०.०० 
६ मौजे माळशोजघाट येथे सुशोभिकरण करणे, ता. ae 
मुरबाड 
७ मौजे धसई येथे सुशोभिकरण करणे १०.०० 
८ मौजे जढई येथे सुशोभिकरण करणे १०.०० 
९ मौजे खापरी येथे सुऱोभिकरण करणे १०.०० 
| 90 | मौजे आंबिवती येथे सुशोभिकरण करणे १०.०० 
११ aT नाणेघाट सिंगापुर येथे सुशोभिकरण करणे १०.०० 
१२ मौजे मानिवली येथे सुशोभिकरण करणे १०.०० 
१३ मौजे सोनावळे गणेश ळेणी रस्ता व सुशोभिकरण 
करणे ie 
एकूण १३०.०० २६.०० 
(9) ठाणे कांबा dard येथील शिवमंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे, ता. कल्याण, जि. ठाणे यं eis 
८) रायगड ता.अलिबाग येथीळ विकास कामे, जि. रायगड 
शिंग मौजे खंडाळे येथील सागरगड माची पोहोच रस्ता 
तयार करणे, ता.अलिबाग oo 
2 मौजे आक्षी साखर येथील रस्ता तयार करणे, ता. १९.९९ 
अलिबाग ae 
3 मौजे सासवणे येथे रस्ता तयार करणे, ता. अलिबाग २४.९९ 
एकूण ९९.९७ १९.९९ 
९) पालघर ता. तलासरी, जि.पालघर येथील विकास कामे 
dl झाई माच्छीपाडा लगत असणाऱ्या समुद्र किनाऱ्याचे 
१०.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. तलासरी, जि. पालघर 
२ झाई बोरीगाव येथील मोठ्या तलावास सुरक्षेच्या 
दृष्टीने उपाययोजना करणे, ता. तलासरी, जि. १०.०० वा 
पालघर 
3 झाई येथील पर्यटन स्थळ येथे बैठक व्यवस्था 
१०.०० 
करणे, ता. तळासरी, जि. पालघर 
४ झाई येथील पर्यटन स्थळास दिशादर्डाक तथा १०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


माहितीफलक बसविणे, ता. तलासरी, जि. पालघर 


झाई येथील पर्यटन स्थळास निवारा ]ोड बांधणे, ता. 


१०.०० 
तलासरी, जि. पालघर 
द झाई येथील पर्यटनस्थळा अंतर्गत रस्त्यावर पेव्हर 
ख ६०.०० 
ब्लॉक बसविणे, ता. तलासरी, जि. पालघर 
७ झाई येथे अंतर्गत रस्ता तयार करणे, ता. तलासरी, व 
0,00 
जि. पालघर 
८ झाई लगत असणाऱ्या समुद्र किनाऱ्याचे 
६०.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. तलासरी, जि. पालघर 
९ झाई माच्छीपाडा येथे समाजमंदिर बांधणे. ता. 
१०.०० 
तलासरी, जि. पालघर 
॥ ० झाई बस स्टॉल ते माच्छीवाडा समुद्र किनाऱ्यापर्यंत र 
0,00 
रस्ता तयार करणे. ता. तळासरी, जि. पालघर 
एकूण 900,00 20,00 
qo) पालघर पालघर जिल्ह्यातील विकास कामे 
P99 | वसई किल्ला येथे पायाभूत सुविधा विकसित करणे |  २००.०० ४०.०० 
२ वसई येथे पर्यटकांसाठी कौलसिटी उद्यान येथे 
200,00 ४०.०० 
पायाभूत सुविधा पूरविणे 
३ सनसिटी रोड येथे पर्यटकांसाठी जॉगिंग / 
> १००.,०० २०.०० 
सायकल ट्रॅक / फन स्ट्रीट बनविणे 
एकूण ५००.०० 400,00 
एकूण कोकण fst} २९२९.९७ ५८५.९९ 
नाशिक विभाग 
११) नाशिक श्री क्षेत्र गंगासागर टेहरे गिरणा नदी लगत महादेव 
मंदिर चौथरा, संरक्षण भिंत, कॉक्रीट रोड, पेव्हर 
AS ५०.०० १०.०० 
ब्लॉक, लाईट व्यवस्था व सुशोभिकरण करणे, ता. 
मालेगांव 
१२) नाशिक भवानी माता मंदिर, गणेड़ागांव, ता. नाशिक येथे 
परिसर सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, ता. जि. २१०.०० ४२.०० 
नाशिक 
१३) नाशिक ग्रुप ग्रामपंचायत किर्तागळी एकलहरे गांव येथे 
सामाजिक सभागृह व वॉल कंपाऊंड बांधणे, ता. १००.०० २०.०० 
सिन्नर 
१४ नाशिक नाशिक जिल्ह्यातील विकास कामे 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


शिंगी सप्तक्षृगी गड येथे ई-टॉयलेट बांधकाम करणे ता. ५०.०० si 
कळवण, जि. नाशिक न 
२ श्री कालीकादेवी मंदिर ट्रस्ट येथे भक्‍त निवास ५०.०० 
, १०.०० 
बांधणे ता. जि. नाशिक 
एकूण 900,00 20,00 
१५अहमदनगर । मौजे देवगांव येथे श्रीराम मंदिर देवस्थान किर्तन 
सभागृह बांधकाम करणे, ता. नेवासा, जि. ९७.१४ १९.४२ 
अहमदनगर 
१६) अहमदनगर । अहमदनगर जिल्ह्यातील विकास कामे 
| मौजे घाटशिरस, ता, पाथर्डी, जि. अहमदनगर 
येथील वृध्देश्वर देवस्थान मंदिर परिसर ४९.९९ 
सुशोभिकरण करणे. 
२ मौजे आव्हाणे, ता. शहोवगाव, जि अहमदनगर येथील 
गणपती मंदिर येथे सभामंडप बांधणे ae ने 
३ मौजे लेणी बुता राहाता येथील म्हसोबा महाराज . 
मंदिर परिसर सुझोभिकरण व ड्रेनेज नाला साफ १००.०० 
करणे विकास कामे 
एकूण १९९.९९ ३९.९९ 
१७) अहमदनगर । मौजे टाहाकरी येथील अंबाई, ता. अकोले देवस्थान का तुना 
परिसराची सुधारणा करणे जि अहमदनगर 
१८) अहमदनगर | संत तुकाराम महाराज मंदिर परिसर सुशोभिकरण ; 
करणे, ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर ee as 
१९) अहमदनगर संगमनेर व राहाता तालुक्‍यातील विकास कामे 
i मौजे तळेगाव ता संगमनेर जि अहमदनगर येथील | २०.०० 
श्री बिरोबा महाराज देवस्थान परिसर सुशोभिकरण 
करणे 
२ मौजे साकुर ता संगमनेर जि अहमदनगर येथील श्री | ५०.०० 
विरभद्र देवस्थान परिसर सुशोभीकरण करणे ७६.०० 
३ मौजे धांदरफळ खुर्द ता संगमनेर जि अहमदनगर | १५.०० 
येथील श्री बिरोबा देवस्थान परिसर सुशोभिकरण 
करणे 
४ मौजे मिरपुर ता संगमनेर जि अहमदनगर येथील श्री | ५०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


अवजीनाथ देवस्थान परिसर सुशोभीकरण करणे 


मौजे पारेगाव खु ता संगमनेर जि अहमदनगर 
येथील मारुती मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


१५.०० 


मौजे खांडगात ता संगमनेर जि अहमदगनर येथील 
श्री कपालेश्वर देवस्थान परिसर सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


मौजे वेल्हाळे ता संगमनेर जि अहमदनगर येथील 
खंडोबा देवस्थान परिसर सुशाभीकरण करणे 


१५.०० 


मौजे वडगाव लांडगा ता संगमनेर जि अहमदनगर 
येथील काशाईमाता मंदिर परिसर सुशोभीकरण 
करणे 


१५.०० 


मौजे पेमगिरी ता संगमनेर जि अहमदनगर येथील 
पेमादेवी मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


मौजे सात्रळ ता राहुरी जि अहमदनगर येथील 
मारुती मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


मौजे घारगाव ता संगमनेर जि अहमदनगर येथील 
कळमजाई मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


मौजे आंबी खालसा ता संगमनेर जि अहमदगनर 
येथील मुळेश्वर मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


१५.०० 


मौजे अकलापुर ता संगमनेर जि अहमदनगर येथील 
श्री दत्त देवस्थान मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


मौजे खडी ता संगमनेर येथील खंडोबा देवस्थान 
मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे 


५०.०० 


मौजे कोल्हार बु ता राहाता येथील भगवती माता 
देवस्थान मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे जि 
अहमदनगर 


२५.०० 


एकूण 


३८०.०० 


(9६.०० 


मौजे वर्णेश्वर महादेव मंदिर जुने कोडदे ता 
शिंदखेडा जि धुळे येथील विकास कामे (१. संरक्षण 
भिंत बांधकाम करणे,२. कॉक्रीटीकरण करणे, ३. 
मंदिरावर जाण्यासाठी पाय-याचे बांधकाम करणे व 
४. मंदिर परिसरात पेव्हरब्लॉक बसविणे) 


५०.०० 


१०.०० 


२१) धुळे 


ता. शिंदखेडा, जि धुळे येथील विकास कामे 


मौजे पिपरखेडा ता. शिदखेडा जि धुळे येथे ब्रिटिश 
कालीन चोर बावडी विहीर येथे सभागृह सरक्षक 
भिंत पाय-याची दुरुस्ती इ कामे करणे 


५५.०२ 


४७.८७ 


मौजे कलमाडी ता शिदखेडा जि धुळे येथे अगस्त 
wall मुनी मंदिर येथे सभागृह प्रवेशा व्दार व इतर 


६४.२१ 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


अनुषंगिक कामे करणे 
४ मौजे खलाणे ता शिदखेडा जि धुळे येथे महादेव 
मंदिर येथे सभागृह संरक्षण भिंत व इतर कामे 
अगस्ट रुशी मुनी मंदिर येथे सभागृह प्रवेश व्दार व ne 
इतर अनुषंगीक कामे करणे 
4 मौजे वायपुर ता शिदखेडा जि धुळे येथे दत्त मंदिर 
येथे सभागृह प्रवेशव्दार स्वच्छता गृह पेव्हर ब्लॉक ६०.१९ 
इतर अनुषंगिक कामे करणे 
एकुण २३९.३६ ४७.८७ 
२२) धुळे ता. शिदखेडा, जि. धुळे येथील विकास कामे 
शकि मौजे मांडळ ता शिदखेडा जि धुळे येथे सप्तश्रूगी 
माता मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह व ६०.५० 
अनुषंगिक कामे करणे 
२ मौजे निमगुळ ता शिदखेडा जि धुळे येथे सर्व संत व त्या 
तुकाराम महाराज मंदिर सभा मंडप व अनुषंगीक ८५.३५ | 
विकास कामे करणे 
३ मौजे चिरणे ता शिंदखेडा जि धुळे हिगलाज माता 
मंदिर येथे सभा मंडप अनुषंगीक विकास कामे करणे त 
एकुण २०१.३३ ४०.२६ 
२३) धुळे मौजे दहिवद, ता. शिरपुर, जि. धुळे येथे मानव 
केंद्रासह सोयी सुविधा उपलब्ध करणे ee ०५ 
२४ धुळे मौजे आमोदे, ता. शिरपूर, जि. धुळे येथे सारंगेश्वर 
महादेव मंदिर येथे संरक्षक भिंत बांधकाम व इतर ३२.०० ६.४० 
सोयी सुविधा करणे 
२५) धुळे मौजे करवंद, ता. शिरपूर, जि. धुळे येथे गोरक्षनाथ 
मंदिर येथे सोयी सुविधा करणे ae mee 
२६) नंदुरबार । नंदुरबार जिल्ह्यातील विकास कामे 
i | मौ. सोरापाडा ता अक्कलकुवा जि नंदुरबार येथे 
मंदिर परिसरात येणा-या पर्यटकांसाठी डेकोरेटिव्ह १०.०० 
बाकडे टाकणे 
२ मोकळया जागेत पर्यटकांसाठी डेकोरेटिव्ह बाकडे गल en 
टाकणे न न 
३ मंदिर परिसरात सुशोभिकरण करणे २५.०० 
४ मोकळया जागेत सुशोभिकरण १०.०० 
५ मोकळया जागेत सुशोभिकरण, बांधकाम करणे २५.०० 


पृष्ठ २८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


६ मंदिर परिसरात पर्यटनाच्या हेतुन सुठोभिकरण ‘ 
करणे बांधकाम करणे २५.०० 
9 मंदिर परिसरात उजव्या बाजूस हरिटेज पथदिवे शी 
बसविणे व 
é मंदिर परिसरात डाव्या बाजूस हरिटेज पथदिवे ; 
बसविणे नत 
९ मंदिराच्या दिशेणे येणा-या मुख्य रस्त्यावर दोन्ही ? 
बाजुने २५.०० 
Ft ० मंदिर परिसरात डेकोरेटिव्ह लाइटिग बसविणे २५.०० 
= q मोकळया जागेत वन्य प्राण्याचे एलळ इ डी देखावे 
२५.०० 
बसविणे 
१२ मंदिर परिसरातील विद्युत पथदिव्यांकरिता सौर 
ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणे ere 
एकुण २४०.०० ४८.०० 
२७) जळगाव श्री मंगळगड देवस्थान, ता. अंमळनेर येथील 
विकास कामे 
i. | Sushobhikaran of Shri Mangalgrah Devsthan | १६.३८ 
Premises, Tal. Amalner, Dist Jalgaon 3.88 
२ Insurance & other Essential Charges 3.६१ 
Total | १९.९९ ३:९९ 
२८) जळगाव जळगाव जिल्ह्यातील विकास कामे 
T= Development of Pilgrimage at Valzari Tal 
Chalisgaon oe 
2 Providing & fixing Paver Block at shree 
Ganapati Mandir Kargaon an: 
3 Construction of sabhagruh at shree Renuka १४.९९ 
Mata Mandir Chalisgaon 
° Development of Shree Dhanai Punai Mata 
Mandir Pilgrimage Daregaon Tal Chalisgaon on sone 
4 श्रीक्षेत्र पाचपांडव मंदिर टिटवी, ता. पारोळा, जि. 
जळगाव येथील पर्यटन विकास कामे. लोहे 
& Tourism Development at Girad Premices Tal 
Bhadgaon as 
9 मौजे राजदेहरे तालुका चाळीसगाव येथील 
सभामंडप बांधकाम oe 
एकूण २९४६९ ५८.९७ 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


२९) जळगाव काकनबर्डी, ता. पाचोरा येथील खंडोबा मंदिराचा 
पर्यटनांतर्गत विकास करणे र es 
30) जळगाव ममुराबाद, ता. जि. जळगाव येथील पुरातन खंडेराव 
मंदिर देवस्थान पर्यटन विकास कामे करणे see ६०.०० 
एकूण नाशिक विभाग | ३८०१.५६ ७६०.२७ 
पुणे विभाग 
39) पुणे बारामती तालुक्‍यातील विकास कामे, जि. पुणे 
eo मोजे Gert येथील वनविहार व चिंकारा उद्यान 
विकसित करणे 2:34. 7 
Q काटेवाडी येथील गट नं. २१९ मध्ये वनविहार ; cs 
विकसित करणे कळ 
एकूण ४९७.९२ ९९.५८ 
३२) पुणे बारामती तालुक्‍यातील विकास कामे, जि. पुणे 
३ मोजे होळ येथील ढगाई देवी मंदिर येथे बाग बगीचा 
विकसित करणे ae Gee 
४ मोजे सोनगाव येथील सोनगाव एसटी स्टंड ते 
सोमेश्वर मंदिराकडे जाणारा रस्ता सिमेंट १००.०० २०.०० 
काँक्रिटीकरण करणे 
4 बारामती जेजुरी रस्ता ते मोरगाव ग्रामपंचायत हात ee 
मंदिराकडे जाणारे रस्ते सुधारणा करणे न न 
एकूण २५०.०० ५०.०० 
३३) पुणे ता. जुन्नर, जि. पुणे येथीळ विकास कामे 
a गोळेगांव फाटा ते नदीपर्यंतचा रस्ताकॉक्रीटीकरण 
करणे व बंधिस्त गटर करणे ग्रामा१६२ कि मी ०/०० ५०.०० 
ते १/०० ता जुन्नर जिपुणे २०.०० 
२ चिचाली (काशीद) गावठाण ते खराडेआळी रोड ढु 
किमी २.०० सुधारणा करणे ता जुन्नर जि पुणे 4:६5 
एकूण 900,00 20,00 
३४ पुणे सिहगड किल्ल्यावर पर्यटकांसाठी आवश्‍यक सोयी 
धा ३७५.०० (७५.०० 
सुविधा पुरविणे, ता. हवेली, जि. पुणे 
३५) सातारा सातारा जिल्ह्यातील विकास कामे 


पृष्ठ २८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


दौळतनगर ता.पाटण येथील क वर्ग पर्यटन स्थळ 
गणेश मंदिर परिसर वाहनतह पर्यटन कक्ष, मंदिर 
परिसर सुझोभिकरण करणे 


200,00 


बोपोळी ता. पाटण येथील आंबाखेळती मंदिर 
पोहोच रस्ता सुधारणा करणे व परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


५०.०० 


येराड ता. पाटण येथील “क” वर्ग पर्यटन स्थळ 
येडोबा मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. व 
कोयना नदीतीरावर घाटास दगडी पायर्‍या बसविणे 


७५.०० 


विहे ता. पाटण येथील "क" वर्ग पर्यटन स्थळ 
जोतिबा मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


जळव ता. पाटण येथील "क" वर्ग पर्यटन स्थळ 
जोतिबा मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. व रस्ता 
सुधारणा करणे 


३०.०० 


900,00 


सडा दाढोली ता. पाटण येथील "क" वर्ग पर्यटन 
स्थळ कुवडी तिर्थ परिसर सुशोभिकरण करणे. 


२५.०० 


नाडोली ता. पाटण येथील "क" वर्ग पर्यटन स्थळ 
धुळोबा मंदिर परिसर सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


रासाटी ता. पाटण येथील नवलाई मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे. 


३०.०० 


साजूर ता. कराड येथील “क” वर्ग पर्यटन स्थळ 
महादेव मंदिर परिसर सुझोभिकरण करणे. 


३०.०० 


एकुण 


५००.०० 


900,00 


३६) सातारा 


अजिक्यतारा किल्ला, ता. सातारा येथील रस्ता 
मजबूतीकरण व सुधारणा करणे 


५००.०० 


900,00 


३७ सांगली 


ता. वाळवा, जि. सांगली येथील विकास कामे 


किल्ले मच्छिद्रगड, ता. वाळवा येथे भक्तनिवास 
बांधणे, जि. सांगली 


900,00 


बहे, ता. वाळवा येथे रामलिंग बेटाजवळ संरक्षक 
भिंत व रस्ता करणे, जि. सांगली 


९९.७४ 


& ९८८ 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


३ नरसिहपुर ता वाळवा येथे सभागृह व भक्‍तनिवास 
, 900,00 
बांधणे 
8 किल्ले मच्छिद्रगड बहे नरसिहपुर येथे पर्यटन pas 
स्थळाजवळ वाहनतळ करणे न 
4 राष्ट्रिय महामार्ग ते बहे रामलिंग बेट ते नरसिहपुर ते 
किल्ले मच्छिद्रगड हा पर्यटन स्थळांना जोडणारा ९९.८३ 
रस्ता करणे 
एकूण ४४९.४० ८९.८८ 
३८) कोल्हापूर । प्रजिमा क्र. २ ते उदगिरी Pag मंदिरकडे जाणारा 
रस्ता (कि.मी. ०/०० ते १/ ८०० ग्रा.मा. २ ची 
डांबरीकरण 400.00 २०.०० 
सुधारणा व डांबरीकरण करणे, ता.शाहूवाडी, जि. 
कोल्हापूर 
३९) कोल्हापूर । कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकास कामे 
शकि अर्जुनी, ता. कागळ येथील गाव तलाव 
५०.०० १०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
२ गाव तलावाजवळ बागबगिचा करणे ५०.०० १०.०० 
एकूण 900,00 20,00 
४० कोल्हापूर । कौलगे, ता. कागल, जि. कोल्हापूर येथील विकास 
कामे 
| कौलगे, ता. कागल येथीळ गांव तलाव क 
सुशोभिकरण करणे न 
२ कोलगे या गावातील श्री अंबाबाई / अंबिका भावेश्वरी 
मंदिर ९९.०० 
मंदिर परिसरात सुधारणा करणे 
; अंतर्गत 5 0,00 
3 कौलगे येथील गांव अंतर्गत भुमीगत नाले बांधणे व 
मंदिर ५०.०० 
मंदिर परिसर वाहनतळ करणे 
४ कौलगे या गावातील श्री अंबाबाई / अंबिका भावेश्वरी poe 
मंदिर येथे स्त्री भक्‍त निवास = 
एकुण ३००.०० ६०.०० 
४१) कोल्हापूर । ता. हातगणंगळे, जि. कोल्हापूर येथील विकास 
कामे 
शि मौजे रुई, ता. हातकणंगले येथील पीर हजरत 
अब्दुल मळीकसो (दर्गा परिसर सुझोभिकरण 
क्रां ५१.०० ७०.१९ 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


२ मौजे रुई ता. हातकणंगलो येथील पीर हजरत 
अब्दुल मलीकसो (दर्गा) परिसरात संकक्षक भिंत व ९९.९९ 
वाहनतळ करणे 
३ मौजे रुई ता. हातकणंगलो येथील पीर हजरत 
अब्दुल मळीकसो (दर्गा) परिसरास जोडणारा मुख्य ९९.९९ 
रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे 
४ मौजे रुई ता. हातकणंगलो येथील पीर हजरत 
अब्दुल मलीकसो (दर्गा) जोडणारा पोहोच रस्ता ९९.९९ 
करणे 
एकूण ३५०.९७ ७०.१९ 
४२) कोल्हापूर । कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकास कामे 
P| मौ. खिद्रापूर येथे कोपेश्वर मंदीर वाहनतळ बांधणे ८८.०० 
२ मौ.खिद्रापूर येथे कोपेश्वर मंदीर नदी घाट व परिसर क 
सुधारणा करणे । 
3 मौ. खिद्रापूर येथे कोपेश्वर मदीर पोहोच रस्ता करणे ८६.०० र 
४ मौ. खिद्रापूर येथे कोपेश्वर मंदीर स्वागत कमान व as 
पोहोच रस्ता करणे न 
एकूण ३३६.०० ६७.२० 
४३) कोल्हापूर । मौजे साजणी, ता. हातकंगळले येथील ऐतिहासिक 
शाहु महाराज तलाव परिसरात सुशोभिकरण करणे oo TSS 
४४) कोल्हापूर । कोल्हापूर जिल्हयातील, ता. कागल येथील विकास 
कामे 
शिका मौ. दौलतवाडी येथील भैरवनाथ मंदिर परिसर 
सुशोभिकरण करणे as 
२ मौ बेनिक्रे, ता कागळ येथील विठ्ठलाई मंदिराकडे शी ve 
जाणारा पालखी मार्ग करणे जि. कोल्हापूर is 
एकूण १५०.०० ३०.०० 
४५) कोल्हापूर । कोल्हापूर जिल्हयातील येथील विकास कामे 
ae गगनगीरी मठ, ता. गगनबावडा पर्यटनस्थळ : 
विकसित करणे वा 
२ कासारवाडी, ता.राधानगरी येथील धबधबा गी 
पर्यटनस्थळ विकसित करणे ह ४९.६० 
३ SAMS, ता. राधानगरी येथील विठलाई मंदिर 
पर्यटनस्थळ विकसि करणे २३.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


मेतके, ता. कागल येथील बाळूमामा देवालय 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


4 


सिरसिगी, ता. आजरा येथील गोठनदेव मंदिर रस्ता 
सुशोभिकरण करणे 


३०.०० 


मौजे तुरंबे, ता. राधानगरी येथील WaT मंदिर 
परिसर सुझोभिकरण करणे व सभागृह बांधणे 


५०.०० 


चाळोबा, ता.आजरा येथील पर्यटनसथळ विकसित 
करणे 


२०.०० 


एकूण 


२४८..०० 


४९.६० 


४६) कोल्हापूर 


श्री देवी महालक्ष्मी मंदिर देवालय विकास कामे, 
ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर. 


१२५.०० 


२५.०० 


एकूण पुणे विभाग 


४४८२.२७ 


८९६.४४ 


अमरावती विभाग 


४७ अमरावती 


ता. चांदुरबाजार येथील विकास कामे, जि. 
अमरावती 


मौजा बहिरम तिरंगा सभागृहाजवळ 
सौंदर्यीकरणासह इतर अनुषंगिक कामे करणे. 
बहिरम ता. चांदुरबाजार जि. अमरावती 


900,00 


मौजा देऊरवाडा येथे सोमतिर्थ कडे जाणाऱ्या 
रस्त्याचे खडीकरणासह सुधारणा करणे, देऊरवाडा 
ता.चांदुरबाजार जि. अमरावती. 


५०.०० 


मौजा प्रल्हादपुर येथे कांक्रीट रस्ता व नाली 
बांधकाम करणे, शिरसगांव बंड, ता. चांदुरबाजार 
जि. अमरावती. 


900,00 


अचलपुर येथे Gos रहमान शाह दर्गा परिसरामध्ये 
सौंदर्यीकरण करणे व विविध कामे करणे प्रभाग क्र. 
८ ता. चांदुरबाजार जि. अमरावती. 


७५.०० 


900,00 


षु 2 


सुलतानपुर अचलपुर येथे बालाजी मंदिर 
परिसरामध्ये सौंदर्यीकरण करणे प्रभाग क्र. १८ ता. 
चांदुरबाजार जि. अमरावती. 


२५.०० 


जिवनपूरा अचलपूर येथे अमिनाथ मंदिर 
परिसरामध्ये घाट बांधकाम करणे प्रभाग क्र. १९ ता. 
चांदुरबाजार जि अमरावती. 


५०.०० 


RIS अचलपुर येथे केशवनारायण मंदिर 
परिसरामध्ये सौंदर्यीकरण करणे. प्रभाग क्र. ९ ता. 
चांदुरबाजार जि. अमरावती. 


५०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


८. परतवाडा वाघमाता परिसरामध्ये सौंदर्यीकरण 
, ५०.०० 
करणे ता. चांदुरबाजार जि. अमरावती. 
एकुण ५००.०० १००,०० 
४८) बुलडाणा | बुलडाणा जिल्ह्यातील विकास कामे 
मेहकर श्री शारंगधर (बालाजी) संस्थान येथे संरक्षण 
शिक तत १९७.९२ 
भिंत बांधकाम करणे 
२ परिसर सौदर्यीकरण करणे ९९.३३ 
३ खुला सभागृह बांधकाम करणे ९९.९९ pas 
४ कान्क्रीटीकरण व पेवर ब्लॉक बसविणे ८९.७४ 
षु हायमास्ट विद्युतिकरण करणे ९.९० 
एकुण ४९६.८८ ९९.३७ 
४९) अकोला अकोला जिल्ह्यातील विकास कामे 
Lo मौजे अटाळी, ता. खामगांव येथील श्री विठ्ठल 
रुखमाई, श्री संत भोजने महाराज संस्थान येथे १००.०० 
पर्यटन विकास कामे 
२ मौजे अंत्रज, ता. खामगांव येथे अडभंगनाथ संस्थान 
येथील पर्यटन विकास कामे as 
3 मौजे नायदेवी, ता. खामगाव येथे महादेव 
मंदिराजवळील विकाम कामे कजा 
४ मौज मंच्छिद्रखेड, ता. anita येथे जानाई मंदिर 
विकास कामे ners 
5 खंडोबा मंदिर 400,00 
4 मौजे Aes, ता खामगांव खंडोबा मंदिर येथे. 
५०.०० 
पर्यटन विकास कामे करणे. 
नि मौजे अडगाव, ता. खामगांव येथील विकास कामे ४०.०० 
७ मौजे पारखेड, ता. खामगांव, पहाडसिंग महाराज 
संस्थान येथे पर्यटन विकास कामे ह 
८ मौजे मांडका, ता. खामगांव, धरमल हनुमान येथे व 
पर्यटन विकास कामे र 
९ मौजे गायगांव, ता. ea, आसरा माता 
मंदिरासमोर पर्यटन विकास कामे करणे क्क 
एकूण ५००.०० ६००,०० 
५० अकोला अकोला जिल्ह्यातील विकास कामे 
शशि श्री क्षेत्र खोलेश्वर संस्थान, बाशिटाकळी येथील 
विकास कामे, जि. अकोला कविते १००.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


२ श्री क्षेत्र लक्षेश्वर संस्थान लाखपुरी येथील विकास हत 
कामे, ता. मुर्तिजापूर, जि. अकोला 
३ उमा नदी माना येथील विकास कामे, ता. वळवत 
मु्तिजापुर, जि अकोला 
एकूण ५००.०० 900,00 
49) अकोला अकोला जिल्ह्यातील विकास कामे 
121110 श्री राम गोपाल महाराज संस्थान पळसी बढे येथील 
विकास कामे, ता.जि.अकोला wee 
Q श्री रुपनाथ महाराज संस्थान दहिहंडा येथील ह ars 
विकास कामे, ता.जि.अकोला गरि 
एकूण ५००.०० ६००,०० 
५२) वाशिम वाशिम जिल्ह्यातील विकास कामे 
i मौजे चिखली ता मंगरुळपीर येथील सतीआई मंदिर 
ते शेलुबाजार चौकाकडे जाणारा रस्ता व नाली ९९.२१ 
बांधकाम करणे 
२ मौजे चिखली, ता. मंगरुळपीर येथील चिखली 
बसस्टॅन्ड ते सती आई मंदिराकडे जाणारा रस्ता ९९.४३ 
बांधकाम करणे 
३ मौजे त-हाळा, ता. मंगरुळपीर येथे भवानी माता अणी 
मंदिर परिसर येथे तलाव सौदर्यीकरण व इतर कामे मीर 
४ मौजे त-हाळा, ता. मंगरुळपीर येथे भवानी माता 
मंदिर परिसर येथे पर्यटन निवास बांधकाम करणे धीर 
4 मौजे सोनखास, ता. मंगरुळपीर येथे विठल 
रुख्मिणी मंदिराकडे जाणारा रस्ता बांधकाम करणे we 
एकूण ४९५.६३ ९९.१२ 
५३) यवतमाळ । भवानी टेकडी वन उद्यान येथे उर्जा Hg Vol पार्क 
ची निर्मिती, साहसी खेळ, अँडव्हेंचर स्पोर्टस सुविधा |  ५००.०० १००.०० 
व इतर अनुषंगीक कामे 
५४ यवतमाळ । यवतमाळ जिल्ह्यातील विकास कामे 
i सावर, ता. बाभुळगांव जि यवतमाळ येथील दावजी 
महाराज तिर्थक्षेत्र जवळ विकास कामे सभागृहाचे ९०.०० 
बांधकाम व सौदर्यीकरण करणे 
२ मादनी, ता. बाभुळगांव, जि. यवतमाळ येथील शिव 
मंदिर जवळ सभागृहाचे बांधकाम करणे ३०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


लिगटी, ता. केळापुर, जि. यवतमाळ येथील 
भवानीमाता मंदिर परिसरामध्ये सभागृहाचे बांधकाम 
व सौदर्यीकरण करणे 


५०.०० 


चिखलदरा, ता. केळापुर, जि. यवतमाळ येथील 
aera मंदिर गड परिसरामध्ये सभागृहाचे 
बांधकाम व सौदर्यीकरण करणे 


80,00 


dean, ता. राळेगांव, जि. यवतमाळ येथील 
केसलापुर मंदिर जवळील a विकास कामे 
केसलापुर हनुमान मंदिर जवळील विकास कामे 
करणे 


२०.०० 


सोनखास, ता. कळंब, जि. यवतमाळ येथील 
हनुमान मंदिर रीठ मंदिर (जगन्नाथ बाबा मठ) जवळ 
सभागृहाचे बांधकाम व सौदर्यीकरण करणे 


80,00 


तिरझरा, ता. कळंब, जि. यवतमाळ येथील गोसावी 
महाराज गड येथे सभागृहाचे बांधकाम व 
सौदर्यीकरण करणे 


५०.०० 


दुर्ग हेटी, ता. कळंब, जि. यवतमाळ येथील श्रीकृष्ण 
मंदिराजवळ सभागृहाचे बांधकाम व सौदर्यीकरण 
करणे 


३०.०० 


एकुण 


340,00 


(90,00 


44) यवतमाळ 


यवतमाळ जिल्ह्यातील विकास कामे 


aa 


भगवती मंदिर देवसरी, ता. उमरखेड, जि 
यवतमाळ येथे भक्‍त निवास हॉल प्रसाधनगृह 
कॉक्रीटीकरण व सुशोभिकरण करणे 


६००,०० 


नवचंडीका देवी मंदिर सवना ता महागांव जि 
यवतमाळ येथे भक्‍त निवास हॉल प्रसाधनगृह 
कॉक्रीटीकरण व सुशोभिकरण करणे 


900,00 


६०.०० 


एकविरा मंदिर हिवरा ता महागांव जि यवतमाळ येथे 
भक्‍त निवास हॉल प्रसाधनगृह कॉक्रोटीकरण व 
सुशोभिकरण करणे 


१६००,०० 


एकुण 


३००.०० 


६०.०० 


एकूण अमरावती विभाग 


४१४२.५१ 


८२८.४९ 


नागपूर विभाग 


५६) नागपूर 


Construction of Pullar Tourist Center at 
Bhiwapur Dist Nagpur 


900,00 


20,00 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


५७) नागपूर नागपूर शहरातील प्राचीन श्री गणेश मंदिर टेकडी 
मंदिराचे सौदर्यांकरण ५००.०० १००,०० 
परिसर व मंदिराचे सौदर्यीकरण करणे 
राखी तलाव व परिसराचा विकास करणे, ता. हाद दह 
.२० 5 
५८) नागपूर रामटेक, जि. नागपूर 
५९) गोंदिया गोंदिया जिल्ह्यातील विकास कामे 
ol पर्यटनस्थळ पांगडी येथे सौदर्यीकरण करणे ता 
१५.०० 
गोदिया 
२ पर्यटनस्थळ पांगडी येथे Chain Link Fencing 
; १५.०० 
बांधकाम करणे ता गोदिया 
३ पर्यटन स्थळ पांगडी सिमेंट कॉक्रीट नाली बांधकाम 
१५.०० 
करणे ता गोदिश 
8 पर्यटनस्थळ पांगडी येथे पानघाट बांधकाम करणे 
१५.०० 
ता गोदिया 
4 पर्यटनस्थळ पांगडी येथे पेविग ब्लॉक लावणे ता 
१५.०० 
गोदिया 
रि पर्यटन स्थळ पांगडी येथे संरक्षण भित बांधकाम 
१५.०० 
करणे ता गोदिया 
७ पर्यटनस्थळ पांगडी येथे सिमेट कॉक्रीट रस्ता 
9 १५.०० 
बांधकाम करणे ता गोदिया 
८ पर्यटनस्थळ पांगडी येथे पाय-या आणि चेकर af 
१.०० 
आईल्स लावणे ता गोदिया र 
पांगडी ठर .00 
९ पर्यटनस्थळ पांगडी येथे रेस्टहाऊस बांधकाम करणे ae 
ere) 
ता गोदिया ; 
॥ १ ० पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे वाहनतळ बांधकाम करणे र 
गोरेगांव 0,00 
ता गोरेगांव 
शिंगं १ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे मंदिराकडे जाण्याकरीता र 
: 0,00 
पाय-या बांधकाम करणे 
१२ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे मंदिराकडे जाणा-या पाय- ; 
i 0,00 
यांना स्टील रेलिंग लावणे ता गोरेगाव 
93 पर्यटनस्थळ Jade येथे बांधावर दोन्ही बाजुला 
गोरेगांव १०.०० 
स्टील रेलिंग लावणे (AMT 3) ता. गोरेगांव 
१४ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे यात्रा स्थळावर पेविग ; 
u 0,00 
ब्लॉक लावणे (भाग १) ता गोरेगाव 
१५ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे यात्रा स्थळावर पेविंग र 
|” 0,00 
SIP लावणे (भाग 2) ता गोरेगाव 
१६ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे यात्रा स्थळावर पेविग oa 


ब्लॉक लावणे (भाग 3) 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


१७ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे रस्त्याच्या बाजुला नाली : 
‘ गोरेगांव 0,00 
बांधकाम करणे ता गोरेगांव 
१८ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे जलाशयाकडे जाणा-या : 
डु गोरेगांव 0,00 
रस्त्याच्या बाजुला नाली बांधकाम करणे ता गोरेगांव 
१९ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे विहीरीला सौदर्यीकरण व 
2 गोरेगांव 40,00 
रेलीग बांधकाम करणे ता गोरेगांव 
२० पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे Tose बांधावर ग 
ळ गोरेगांव 0,00 
जाणारा सिमेट रस्ता बांधकाम (भाग 9) ता. गोरेगांव 
२१ पर्यटनस्थळा चुलबंद येथे जलाशयाच्या बांधावर ला 
जाणारा सिमेट रस्ता बांधकाम (भाग २) ता गोरेगांव । 
२२ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे Tose बांधावर त 
: 0,00 
जाणारा RAS रस्ता बांधकाम (भाग 3) 
२३ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे जलाशयाकडे जाणारा 
गोरेगांव १०.०० 
रस्त्याला रेलिंग लावणे (भाग १) ता गोरेगांव 
२४ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे जलाशयाकडे जाणारा 
गोरेगांव Go0,00 
रस्त्याला रेलिंग लावणे (भाग 2) ता गोरेगांव 
२५ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे रेस्टहाऊस ते सुलभ 
शौचालय पर्यंत पेविग ब्लॉक व रेलिंग लावणे ता १०.०० 
गोरेगाव 
२६ पर्यटर्नस्थळ चुलबंद येथे बांधावर दोन्ही बाजुला 
- गोरेगांव 40,00 
स्टील रेलिंग बांधकाम करणे (भाग 9) ता गोरेगांव 
२७ पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे बांधावर दोन्ही बाजुला 
- गोरेगांव 40,00 
स्टील रेलिंग बांधकाम करणे (भाग 2) ता गोरेगांव 
एकुण ३१५.०० ६३.०० 
६०) गोंदिया सालेकसा तालुक्‍यातील विकास कामे, जि. गोंदिया 
॥ > | Providing paving Block from main parking to : 
0,00 
Chawadi At Kachargad Tah. Salekasa 
2 Providing paving Block from Water Tank to q 
0,00 
Samaj Mandir At Kachargad Tah. Salekasa 
3 Providing paving Block from Statu of K.B. 
Marskolhe to C.C.Road At Kachargad Tah. १०.०० १०.०० 
Salekasa 
° Providing paving Block from Steep turning द 
0,00 
on C.C Road At Kachargad Tah. Salekasa 
चु Providing paving Block from Lower parking q 
0,00 
to Approach At Kachargad Tah. Salekasa 
एकूण ण १०.०० 
8 eg ५०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


६१) गडचिरोली 


गडचिरोली जिल्ह्यातील विकास कामे 


शिंग 


Construction of Paving block in the premises 
of chaprala Deosthan Tah. Chamorshi Dist. 
Gadchiroli 


92.40 


Miscellaneous works and beutification to 
shahid sthal Ghot Tah.Chamorshi 
Dis .Gadchiroli. 


92.40 


Construction of Cemet Concrcrete road in 
the premises of Chaprala Deosthan 
Tah.Chamorshi Dist.Gadchiroli 


१२.४९ 


Construction of Cement Concrcrete road in 
the premises of shahid sthan Ghot Tah. 
Chamorshi Dist. Gadchiroli. 


१२.४९ 


4 


Construction of Paving block in the premises 
of shahid sthal Ghot Tah.Chamorshi 
Dist.Gadchiroli. 


92.40 


Construction of Paving Shed in the premises 
of shahid sthal Ghot Tah. Chamorshi Dist. 
Gadchiroli 


92.40 


Miscellaneous works and beutification to 
Chaprala Deosthan Tah. Chamorshi Dist. 
Gadchiroli. 


92.40 


५९.९९ 


Construction of Paving shed in the premises 
of Chaprala Deosthan Tah. Chamorshi Dist. 
Gadchiroli 


92.40 


Construction of Walking Track in Somnoor 
Tourist Place Tah. Sironcha Dist. Gadchiroli 


92.40 


शिंग ठ 


Construction of CC Road in Somnoor Tourist 
Place Premises Tah Taluka. Sironcha Dist. 
Gadchiroli 


92.40 


शिंगी १ 


Repair Work of Existing Shed Washroom, 
Guest Room, Tower and other Structures in 
somnoor tah Sironcha Dist. Gadchiroli 


92.40 


१२ 


Construction and Beutification of somnoor 
Tourist place Taluka  Sironcha Dist. 
Gadchiroli 


92.40 


१३ 


Construction of Entry Gate and Watchmen Hut at 
Government Elephant Camp at Kamlapur Tah. 
Aheri Dist. Gadchiroli 


20,00 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


१४ 


Construction of Kitchen Shed at Government 
Elephant Camp at Kamlapur Tah. Aheri Dist. 
Gadchiroli 


90,00 


१५ 


Construction of Walking Track and 


Misccllaneous Work at Government Elephant 
Tah. Aheri Dist. 


Camp at Kamlapur 


Gadchiroli 


90,00 


१६ 


Construction of CC Road from Shed to Elephant 
view point at Government Elephant Camp at 
Kamlapur Tah. Aheri Dist. Gadchiroli 


90,00 


१७ 


अरततोडी (मंदिर कालीन पुरातन) Development of 
Shree Mahadev Mandir at Arattondi Tal. 
Kurkheda Dist. Gadchiroli 


५०.०० 


१८ 


वैरागडी foes Beautification of Vairagad Fort 


Premises at Vairagad Tal. Armori Dist. 


Gadchiroli 


५०.०० 


एकूण 


२९९.९८ 


48.88 


एकूण नागपूर विभाग 


१७६२.२८ 


३५२.४५ 


छत्रपती संभाजीनगर विभाग 


६२) छत्रपती 
संभाजीनगर 


सुलिभजंन ता खुलताबाद (रत्नपुर) येथे यात्रा 
निवासस्थान बांधणे व सुशोभिकरण करणे, ता. 
खुलताबाद 


४९९.०० 


९९.८० 


६२) छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विकास कामे 


शिंक 


मौजे कायगांव, ता. गंगापूर येथील 
तागंगापुर . रामेश्वर मंदिर पार्किंग परिसरात 
सुशोभिकरण करणे 


९.९९ 


मौजे वेरूळ ता. खुलताबाद येथील लक्ष्मी विनायक 
मंदिर परिसरात सुशोभिकरण करणे 


९.९९ 


मौजे वेरूळ ता. खुलताबाद येथील लक्ष्मी विनायक 
मंदिर परिसरात सुशोभिकरण करणे 


९.९९ 


१९.९८ 


मौजे वेरूळ ता. खुलताबाद येथील लक्ष्मी विनायक 
मंदिर परिसरात सुशोभिकरण करणे 


९.९९ 


मौजे वेरूळ ता. खुलताबाद येथील रा.मा. २११ ते 
भानदास पांडव यांच्या घरापर्यंत पोच रस्ता तयार 
करणे 


९.९९ 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


६ मौजे वेरूळ ता खुलताबाद .येथील कुंभार वाडा ते 
शेख किराणा दुकानासमोर पोच रस्ता तयार करणे व 
9 सलिभंजन ता. खुलताबाद येथील दत्त मंदिर ९.९९ 
परिसर सुशोभिकरण करणे 
८ मौजे गल्लेबोरगाव (अखतवाडा) ता. खुलताबाद 
येथील गोरक्षनाथ मंदिरासमोर सभामंडप बांधकाम २.२९ 
करणे. 
९ मौजे लामणगांव ता. खुलताबाद येथील लंबेश्वर ९.९९ 
मंदिर पसिरात सुशोभिकरण करणे 
aa मौजे म्हेसमाळ ता. खुलताबाद गिरजादेवी मंदिर ९.९९ 
परिसरात सुशोभिकरण करणे 
Berl ९९.९० १९.९८ 
६४) छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विकास कामे 
संभाजीनगर 
1 | मौजे पाडळी ता खुलताबाद येथे सामाजिक 
र ५०.०० 
सभागृहाचे बांधणे (पत्राचे डोम) 
२ मौजे पालखेड ता वैतापुर येथे पत्र्याचा डोम 
सामाजिक सभागृह ae निळ, 
३ मौजे मेहेगांव ता कन्नड श्री क्षेत्र भगवान बाबा गड 
येथे सामाजिक सभागृह बांधणे हत) 
एकूण ११९.९८ २३.९९ 
६५) बीड मौजे दगडवाडी, ता. शिरुर (का.) येथील श्री संत 
ज्ञानेश्वर आश्रम परिसरात पर्यटन विकास कामे १००.०० २०.०० 
करणे 
६६) बीड मौजे रुई (पिंपळा), मौजे हरिश्रचंद्र व मौजे देवडी, 
ता. वडवणी येथील विकास कामे 
शिंका मौजे रुई (पिपळा) येथे गहिणीनाथ मंदिर परिसरात 
१०.०० 
सिमेट रस्ता करणे ता वडवणी 
२ मौजे हरिश्वद्र येथील राजा हरिश्चंद्र संस्थान येथे 
Go0,00 
सिमेट रस्ता करणे ता वडवणी 
३ मौजे हरिश्वद्र येथील राजा हरिश्चंद्र संस्थान येथे 
सिमेट रस्ता करणे बसविणे ता वडवणी bes ee 
४ मौजे देवडी येथील श्री विठ्ठल मंदिर येथे सिमेट 
रस्ता करणे ता वडवणी ही 
4 मौजे रुई येथे गहिणीनाथ मंदिर परिसरात पेव्हर तह 


ब्लॉक बसविणे 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


६ मौजे रुई येथे गहिणीनाथ मंदिर परिसरात 
सभामंडप करणे ie 
9 मौजे देवडी येथील श्री विठ्ठल मंदिर येथे सिमेट 
रस्ता करणे व 
८ मौजे देवडी येथील विठ्ठल मंदिर येथे पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे ण 
९ मौजे देवडी येथील श्री विठ्ठल मंदिर येथे संरक्षण 
भिंत करणे हीर 
i J ० मोजे हरिश्चंद्र येथील राजा हरिश्चंद्र संस्थान 
परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे a 
एकूण ९९.९१ १९.९८ 
६७ बीड गेवराई तालुक्यातील विकास कामे, जि. बीड 
i मौजे खडकी येथील श्री Gres भैरवनाथ मंदिर येथे 
सिमेंट नाली करणे ता गेवराई . 12:41 
२ मौजे खडकी येथील श्री काल भैरवनाथ मंदिर येथे 
सभामंडप करणे, ता. गेवराई 4 
३ मौजे खडकी येथील श्री काळ भैरवनाथ मंदिर येथे 
संरक्षण भिंत करणे तागेवराई . ह र 
४ मौजे गाडेवाडी येथील श्री महादेव मंदिर येथे 
सभामंडप करणे तागेवराई . oe 
4 मौजे खडकी येथील श्री काळ भैरवनाथ मंदिर येथे 
सिमेंट रस्ता करणे तागेवराई . न 
६ मौजे खडकी येथील श्री काळ भैरवनाथ मंदिर येथे oe 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे तागेवराई . ee 
9 मौजे खडकी येथील श्री काळ भैरवनाथ मंदिर येथे 
पालखी मार्ग सिमेंट रस्ता करणे तागेवराई. ५3 
८ मौजे खडकी येथील मारुती पार येथे सभामंडप 
करणे तागेवराई. tee 
९ मौजे खडकी येथील मारुती पार येथे पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे ता .गेवराई य 
a ० मौजे कोळगावं येथील श्री खंडोबा मंदिर येथे 
सभामंडप करणे तागेवराई . ae 
एकूण 900,00 20,00 
६८) बीड बीड जिल्ह्यातील विकास कामे 
शिंग मौजे पुरुषोत्तमपुरी येथील महादेव मंदिर येथे समिट 
रस्ता तयार करणे ता माजलगाव ह ae 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


मौजे मंजरथ काशी मंदिर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 


९.९८ 
ता माजलगाव 
३ मौजे शुक्लतिर्थ लिमगाव येथील शुक्लेश्वर 
मंदिरासमोर सिमेट रस्ता तयार करणे ता 8.8¢ 
माजलगाव 
8 मौजे पुरुषोत्तमपुरी येथील महादेव मंदिर समोर 
पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता. माजलगाव = 
५ मौजे पुरुषोत्तमपुरी येथील महादेव मंदिर येथे सिमेट ९.९८ 
रस्ता तयार करणे 
र मौजे शुक्लतिर्थ लिमगाव येथील शुक्लेश्वर ९.९८ 
मंदिरासमोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे 
9 मौजे शुक्लतिर्थ लिमगाव येथील शुक्लेश्वर ९.९८ 
मंदिरासमोर सिमेट रस्ता तयार करणे 
८ मौजे केसापुरी येथील केशवराज मंदिर येथे सिमेट ९.९८ 
रस्ता तयार करणे 
९ मौजे मंजरथ काशी मंदिर येथे सिमेट रस्ता तयार ९.९८ 
करणे 
| ० मौजे केसापुरी येथील केशवराज मंदिर येथे सिमेट ९.९८ 
रस्ता तयार करणे 
एकूण ९९.८१ १९.९६ 
६९) बीड Brats येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर येथील विकास 
200,00 80,00 
कामे 
७०) परभणी मौजे नांदगांव (बु) ता. जि. परभणी येथील विकास 
कामे 
Ll संगमेश्वर मठ मंदिर परिसरामध्ये सभामंडप बांधकाम ame es 
करणे 
२ कमान बांधकाम करणे ३०.०० ६.०० 
३ मंदिर परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था 
२०.०० ९.०० 
करणे 
एकूण 900,00 20,00 
(99) जालना जालना जिल्ह्यातील मौजे गुरुपिंपरी, ता. 
घनसावंगी येथील विकास कामे करणेबाबत. 
a ca गावांतर्गत सिमेंट नालीचे बांधकाम करणे १०.०० 
२ गावांतर्गत सिमेंट नालीचे रस्ता बांधकाम करणे १०.०० 
३ सभागृहाचे बांधकाम करणे १०.०० nee 
8 गावांतर्गत नाली (भूमीगत) बांधकाम करणे १०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


षु शौचालयाचे बांधकाम करणे ५.०० 
एकूण ४५.०० ९.०० 
७२) जालना मौजे तांदुळवाडी, ता. जि. जालना येथे सम्राट 
मेडीटेशन सेंटर व तथागत बुध्द धम्मभूमी बुध्द ee ee 
विहार परिसरात सिमेट रस्ता व संरक्षण भिंतीचे न | 
बांधकाम करणे 
मौजे माळी पिपळगाव, ता. जि. जालना येथील 
७३) जालना श्रीक्षेत्र श्रीकृष्ण मंदिर ते वडीवाडी रस्त्यावर ९९.९७ १९.९९ 
पुलासह डांबरीकरण करणे 
७४) हिंगोली हिंगोली जिल्ह्यातील विकास कामे 
शिका श्री. महादेव मंदिर, मौजे चिंचोली ता जि हिंगोली ; 
क a5 0,00 
(रस्ता बांधकाम करणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे) ग १७:०७ 
२ मौ भाटेगाव ता कळमनुरी . जि हिंगोली(तलाव क 
परिसरात घाट सुधारणा करणे) = १०.०० 
एकूण 900,00 20,00 
(94) हिंगोली हिगोली जिल्ह्यातील विकास कामे 
aa पारदेऱवर महादेव मंदिर येथे Yering 
भं १०,०० २.०० 
बांधकाम करणे 
२ दत्त धाम मंदिर येथे उजव्याबाजुस संरक्षणभित 
: 40.00 2.00 
बांधकाम करणे 
३ दत्त धाम मंदिर येथे डाव्या बाजुस संरक्षणभित 
: 40,00 2.00 
बांधकाम करणे 
४ दत्त धाम मंदिर येथे RAS रस्त्याचे बांधकाम करणे १०.०० २.०० 
4 दत्त धाम मंदिर येथे मागीलबाजुस पेव्हरब्लॉकचे 
१०.०० २.०० 
बसविणे 
एकूण ५०.०० १०.०० 
७६) हिंगोली श्री रामभाऊ महाराज संस्थान सिरळी ता. वसमत, 
जि. हिंगोली येथे सांस्कृतिक सभागृह बांधकाम २५३.०० ५०.६० 
करणे 
७७) हिंगोली श्री दत्तात्रय संस्थान, मौजे खंडाळा, ता. जि. 
हिंगोली १००.,०० २०.०० 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


७८) नांदेड ता. उमरी, जि. नांदेड येथील विकास कामे 
| ae || मौ. गोरठा श्री संत कवी दासगणु महाराज कावड see os 
मार्ग रस्त्याचे सिमेटीकरण करणे । ी 
ग श्री नागठाणा ता. उमरी जि. नांदेड येथील सिध्देश्वर saute a 
मंदिर परिसराचे सुशोभिकरण करणे । न 
एकूण 200,00 80,00 
७९) लातूर रेणापुर शहाहरातील रेणा नदी किनारा विकसित व 
३००.०० ६०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
८०) धाराशिव श्री क्षेत्र सोनारी येथील श्री भैरवनाथ मंदिर, ता. 
ह ५००.०० 400,00 
परांडा, जि. धाराशिव 
एकूण छत्रपती संभाजीनगर ३१६६.५४ ६३३.२९ 
एकूण१ ते ८०। २०२८५.१३ । ४०५६.९३ 


०२. वरील नमूद कामांसाठी जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार कार्यान्वयीन यंत्रणा 


नियुक्‍त करावी. 


०३. अटी व शार्ती :- 


१) उपरोक्त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची (Theme Based 
Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करण्यात यावीत व 
त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 


२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील व 


जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेशांनुसार करण्यात यावा व मंजूर 
कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 


ष्‌ 


— 


पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे पर्यटन 


विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून केली 
असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 


द 


wa 


ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 


अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


७) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा पुरवठा 
कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आव्यक आहे. या संदर्भात 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, 
२००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 
घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे पालन 
करणे बंधनकारक राहील. 

१०) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर 
करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त 
करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील 
देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान 
/ संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता 
शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद 
घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या 
सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट 
करण्यात यावी. 


१२) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची मासिक 
विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न चुकता सादर 
करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 


नचुकताशासनासव पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 


wm 


१३) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले नाही 
याची खात्री करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य योजनेतून / 
निधीतून पुर्ण करण्यात आले असल्यास संबंधित कामास वितरित केलेला निधी शासनास परत 
करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधितांवर उचित कारवाई करण्यात यावी. 


१४)उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष 
तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाल 
(छायाचित्रांसह) शासनास सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ २८ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


१५)सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने काम सुरु 
असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


०४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे 
(०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध 
ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाळील 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता संबंधित 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी" व 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी* घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयास व 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२९१७४६०८३७२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
U J J WA L A S A N TO S H ae TOURISM AND. 


7 cb443baf4ff2dd6161 56bccf1f2629f47cc9704e8e852 
3f35b0e6505, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D A N D ) E KA R serialNumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAA6D766 
D244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 
Date: 2023.04.18 15:09:51 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 


पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीसी २०२३/०३/प्र.क्र.१२०/ पर्यटन 


६. संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

७. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

qo. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात नमूद 
करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


